कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या “राज्यस्तरीय महाराष्ट्र 
कृषी पर्यटन व ग्रामिण पर्यटन विकास 
समिती” वर कृषी पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२०/१२/प्र.क्र.८००/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-२२ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, दिनांक : २८.०९.२०२०. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, दिनांक : ०४.०१.२०२१ 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०९/प्र.क्र.४९३/पर्यटन, दिनांक : २०.०९.२०२२. 


प्रस्तावना : राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करुन देणे आणि शहरी 
पर्यटकांना aid, निसर्गसंपन्न ठिकाणी राहून पर्यटनाचा आनंद मिळावा यासाठी एक 
सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करुन पर्यटन विकास साध्य करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक-१ 
येथीळ शासन निर्णयान्वये राज्याच्या कृषी पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. 
राज्यतील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रचार, प्रसिध्दीकरिता व अडी-अडचणी 
सोडविण्यासाठी -राज्यस्तरीय महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामिण पर्यटन विकास समिती” 
असेल, अशी तरतूद या शासन निर्णयात नमूद आहे. 


२. WRT महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामिण पर्यटन विकास समिती? वर संदर्भ 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या कृषी पर्यटन क्षेत्रातील 
तज्ञांच्या नियुक्त्या संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
सदर समितीवर कृषी पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञांची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रचार, प्रसिध्दीकरिता व 
अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी शासन निर्णय, दि.२८.०९.२०२० अन्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या राज्यस्तरीय महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामिण पर्यटन विकास ud? वर 
खाली नमूद कृषी पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञांची नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२०/१२/प्र.क्र.८००/पर्यटन 


अ.क्र. नाव समितीमधील पदनाम 
१ श्री. किरण रघुनाथ लेले (लेले पाडा, सदस्य 
बोरांडा, ता. विक्रमगड, जि. पालघर) 
Q श्री. चंद्ररोखर हरी भडसावळे (नेरळ, सदस्य 
ता. कर्जत, जि. रायगड) 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0व॥859॥[॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेतांक 


२०२२११२२११०२२७२२२३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


UJJWALA SANTOSH : 
DANDEKAR 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४) मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 


६) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 


७ सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद 


८) सर्व मा. विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा 


९) मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 


११) संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२०/१२/प्र.क्र.८०० /पर्यटन 
१३) आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, सेंट्रल बिल्डिंग, ३ रा मजला, पुणे- ४११ ००१. 
१४) सह सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई. 
१५) सह सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) श्री. किरण रघुनाथ लेले, रोहिणी कृषी पर्यटन केंद्र, लेळे पाडा, बोरांडा, ता. 


विक्रमगड, जि. पालघर, पिन-४०१ ४०३. (Email: kiran.lele¥@gmail.com ) 


१७) श्री. चंद्रहोखर हरी भडसावळे, सगुणा बाग, WARS, ता. कर्जत, जि. रायगड, पिन-४१० १०१ 


१८) निवड नस्ती, पर्यटन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


